पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे पत्र 
जा.क्र.का-२ (२)/रस्ते दर्जोन्न्ती -बुलडाणा /२०२२/४४३६, दि.१४/१०/२०२२ 


बुलडाणा जिल्ह्यातील बुलडाणा तालुक्‍यातील 
योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१७९ (भाग-१)/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०३ फेब्रुवारी, २०२३. 


प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
बुलडाणा जिल्ह्यातील बुलडाणा तालुक्‍यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना 
२००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, 
बुलडाणा यांनी सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजनेमध्ये समाविष्ट करणेबाबत मागणी 
केलेली आहे. 


रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, बुलडाणा यांचा ठराव विचारात घेऊन बुलडाणा जिल्ह्यातील बुलडाणा तालुक्यातील खालील 
रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना सन २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहेत. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांचा ठराव विचारात घेता, सदर 


दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव साखळी क्रमांक | करावयाची एकूण दर्जोन्नती 
लांबी (कि.मी.) नंतरचा क्रमांक 
तालुका -बुलडाणा 
ळू | ी सुंदरखेड ते माळविहिर रस्ता. ०/०० ते १/५०० ।१.५०कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१२२३ 
२. भादोला ते वरवंड रस्ता. o/oo ते ३/०० ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१२४ 
३. प्र.रा.मा.-१३ ते माळविहिर रस्ता. | ०/०० ते २/०० २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१२५ 
8. प्र.रा.मा.-१३ ते माळविहिर रस्ता | 0/00 ते 3/00 ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१२६ 
भगीररथ कारखाना पासुन रस्ता. 
प्‌. भादोला वाडी ते वरवंड रस्ता. ०/0०० ते ३/०० ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१२७ 
६. पोखरी ते रुइखेड टे.रस्ता. ०/०० ते ३/०० ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१२८ 
छ. खूपगाव ते रुइखेड टे.रस्ता. ०/०० ते २/५०० । २.५०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१२९ 
८. खेडी ते किन्होळा रस्ता. ०/०० ते २/५०० । २.५० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१३० 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१७९ (भाग-१)/नियोजन-२ 


९. [गरखं ते सवणा रस्ता. o/oo ते ६/०० ६.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१३१ 

io ०. | खुपगाव ते केळवद रस्ता. ०/०० ते ५/०० ५.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१३२ 

eal १. डोमरुळ ते पारध रस्ता. ०/०० ते २/०० २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१३३ 

१२. धाड ते डोमरुळ रस्ता. ०/0०० ते ३/०० ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१३४ 

१३. कुंबेफळ ते डोमरुळ रस्ता. ०/०० ते ३/०० ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१३५ 

१४. । रायपूर गावठाण ते साकेगाव रस्ता. | ०/०० ते ३/०० ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१३६ 

१५. | रायपूर ते दत्तमंदिर रस्ता. ०/०० ते ३/०० ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१३७ 

१६. । रायपूर ते अत्री वाघापूर रस्ता. ०/०० ते ३/०० ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१३८ 

१७. पिंपळगाव स ते माळोब रस्ता. o/oo ते ६/०० ६.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१३९ 

१८. । पिंपळगाव स ते पळसखेड भट | ०/०० ते २/५०० | 2.400 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४० 
रस्ता. 

१९. | हतेडीबु.ते नांद्राकोळी रस्ता. ०/०० ते ७/०० ७.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४१ 

२०. येळगाव ते माळविहिर रस्ता ०/०० ते ३/५०० । ३.५० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४२ 

२१. | रायपूर ते सिदखेड जोड रस्ता. ०/०० ते ३/०० ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४३ 

२२. | सिंदखेड ते मातला गावजोड | ०/०० ते २/०० २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४४ 
रस्ता. 

२३. सिंदखेड ते पांगरी गावजोड रस्ता. | ०/०० ते ५/०० ५.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४५ 

२४. कोलवड गाव ते प्रजिमा-२८ ला | ०/०० ते ३/०० ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४६ 
जोडणारा रस्ता. 

२५. कोलवड ते देऊळघाट गावजोड | ०/०० ते २/०० २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४७ 
रस्ता. 

२६. सातगाव म्ह.ते अवघडराव सांवगी | ०/०० ते ३/०० ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४८ 
जोड रस्ता. 

२७. | gard अंभोडा झरी रस्ता. ०/०० ते २/०० २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४९ 

२८. | मर्दडी देवस्थान ते देवपूर रस्ता. | ०/०० ते २/०० २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१५० 

२९. समता नगर सागवन ते सागवन | ०/०० ते ४/०० ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१५१ 
(जुना अजिसपूर रोड) 

३०. धाडनाका सागवन ते समता नगर | ०/०० ते ३/०० ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१५२ 
बुलढाणा रस्ता. 

३१. । हतेडीबु. ते पांगरी रस्ता. ०/०० ते ५/५०० ।५.५०कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१५३ 

३२. | साखळी बु. ते इदासिनी माता | ०/०० ते २/१०० । २.१०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१५४ 


मंदिर पर्यंतचा रस्ता. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१७९ (भाग-१)/नियोजन-२ 


३३. | सागवन ते जांभरुन रस्ता. ०/०० ते ४/०० ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१५५ 

३४. | साखळी बुते पांगरी रस्ता. ०/०० ते ४/०० ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१५६ 

३५. | सागवन ते धामनधरी येळगाव | ०/०० ते ८/०० ८.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१५७ 
रस्ता. 

३६. | प्रजिमा- २८ ते सागवन पाणी | ०/०० ते 3/00 ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१५८ 
पुरवठा विहिर रस्ता. 

३७. । दहिदबु.तेपाडळी रस्ता. ०/०० ते ४/०० ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१५९ 

३८. | दहिद खु. ते पाडळी रस्ता (दहिद | ०/०० ते ५/०० ।५.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६० 
बु. चौथा शिवररस्ता). 

३९. । बिरसिंगपूर फाटा ते कोलवड | ०/०० ते २/०० २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६१ 
रस्ता. 

४०. । गिरडा ते गोधनखेड रस्ता. ०/०० ते ३/०० ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६२ 

४१. | इजलापूर ते मेरखेड रस्ता. ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६३ 

४२. | इजलापूर तेमढ रस्ता. ०/०० ते २/०० २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६४ 

४३. | देऊळघाट ते नागामोडी महादेव | ०/०० ते १/५०० ।१.५००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६५ 
मंदिर रस्ता. 

४४. ।पाडळी ते चौथा रस्ता. ०/०० ते २/०० २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६६ 

४५. । तारापूर देवी ते भोकण वस्ती रस्ता. | ०/०० ते 3/00 ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६७ 

४६. | तारापूर ते लोणघाट रस्ता. ०/०० ते ३/५०० । 3.400 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६८ 

४७. | ART ते तारापूर देवी रस्ता. ०/०० ते १/५०० | 9.400 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६९ 

४८. ।तारापूरते तरोडा रस्ता. ०/०० ते १/२०० |।१.२०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१७० 

४९. | प्रजिमा २७ ते साखळी खुर्द पर्यंत | ०/०० ते २/०० २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१७१ 
शिवरस्ता. 

yo. | इजिमा २७ पासुन रायपूरकडे | ०/०० ते १/५०० ।१.५००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१७२ 
शिवरस्ता. 

५१.  । राष्ट्रीय महामार्ग-७५३ ई ते | ०/० ते २/०० २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१७२३ 
माळविहिर पोतदार झाळेकडे 
जाणारा रस्ता. 

५२. ।केसापूर ते साखळी खु. रस्ता. ०/०० ते ३/०० ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१७४ 

५३. । माळवंडी ते आवळखेड रस्ता. ०/०० ते ३/०० ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१७५ 

५४. | माळवंडी ते सिंदखेड रस्ता. ०/०० ते ५/०० ५.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१७६ 

५५. ।वरवंड ते गोविंदबाबा मंदिर | ०/०० ते २/०० । 2.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१७७ 


डोंगरखंडाळा रस्ता. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१७९ (भाग-१)/नियोजन-२ 


५६. | वरवंड ते एकनाथबाबा मंदिर | ०/०० ते १/५०० ।१.५०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१७८ 
डोंगरखंडाळा रस्ता. 

yo. । वरवंडते खेर्डी रस्ता. ०/०० ते ४/०० ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१७९ 

५८. ।तराडखेडते जनुना रस्ता. ०/०० ते ४/०० ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१८० 

५९. । रामामा- ७५३ ए ते खेडेवाडी | ०/०० ते ३/०० ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१८१ 
(येळगाव) रस्ता. 

६०. । गुम्मी तेवालसावंगी रस्ता. ०/०० ते ४/५०० ।४.५०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१८२ 

६१. | मढगाव ते बुधनेश्वर रस्ता. ०/०० ते ३/०० ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१८३ 

६२. | तराडखेड ते वालसावंगी रस्ता.  । ०/०० ते ४/०० ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१८४ 

६३. | SAT -७५३ए ते गोंधनखेड रस्ता. | ०/०० ते १/५०० ।१.५०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१८५ 

६४. । इजलापूर ते अटकळ WET. ०/०० ते २/०० २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१८६ 

६५. । जनुना ते वालसावंगीकडे जाणारा | ०/०० ते 3/00 ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१८७ 
रस्ता. 

६६. । तराडखेड मासरुळ शिव ते | ०/०० ते ३/०० ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१८८ 
शेकापूर रस्ता. 

६७. । मासरुळ शिवाजी हायस्कुल ते | ०/०० ते ३/०० ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१८९ 
शेकापूर रस्ता. 

६८. | मासरुळअल्हाटवाडी रस्ता. ०/०० ते २/०० २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१९० 

६९. | सातगाव ते म्हसला खु.रस्ता. ०/०० ते ३/०० ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१९१ 

७०. | कुलमखेड ते अवघडराव सावंगी | ०/०० ते ३/०० ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१९२ 
रस्ता. 

७१. | वरुड ते धाड रस्ता. ०/०० ते 3/00 ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१९३ 

७२. | जामठीते ढालसावंगी रस्ता. ०/०० ते ४/०० ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१९४ 

७३. | OAT वाढोणा रस्ता. ०/०० ते ३/०० ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१९५ 

७४. । मासरुळ सोयगाव शिव ते| ०/००ते २/०० २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१९६ 
शनिवाडी रस्ता. 

७५. । सातगाव ते कुंबेफळ रस्ता. ०/०० ते ३/०० ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१९७ 

७६. ।सावळीते म्हसला खुर्द रस्ता. o/oo ते ४/०० ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१९८ 

७७. । सावळी ते सातगाव म्ह.रा.म.मा.- | ०/०० ते 3/00 ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१९९ 
७५३ ला जोडणारा रस्ता. 

७८. ।सावळी ते बोरखेड रस्ता. ०/०० ते ५/०० | 4.00 fer HT. ग्रामीण मार्ग-२०० 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१७९ (भाग-१)/नियोजन-२ 


७९. । सावळी ते माहोज रस्ता. ०/०० ते ७/०० ७.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२०१ 


८०. | सावळी ते कुंबेफळ रा.म.मा. ७५३ | ०/०० ते ३/०० ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२०२ 
ला जोडणारा रस्ता. 
८१. | रुइखेड मायंबा ते म्हसला खुर्द | ०/०० ते ७/०० ७.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२०३ 
रस्ता. 
८२. | चांडोळ ते म्हसला खुर्द रस्ता. ०/०० ते ३/०० ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२०४ 
८३. । ढंगारपूर ते इरला रस्ता. ०/०० ते ७/०० ७.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२०५ 
एकुण २७०.३०० कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील बुलडाणा जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या 
एकूण लांबीत २७०.३०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (३०३०.६६० + २७०.३००) म्हणजेच ३३००.९६० 
कि. मी. इतकी होईल. 

हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०२०६१५३३१४२९१८ असा आहे. हा STS 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, GANPAT SANDIPAN = 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, अमरावती. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा) 

3) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अकोला. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 


प्रत + 

उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 
जिल्हाधिकारी, बुलडाणा. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलडाणा. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलडाणा. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


